RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31748 
Reg. No . MCS/174/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष २, अंक ६ ] 


बुधवार , जानेवारी २७, २०१६ / माघ ७, शके १९३७ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक ७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण आणि स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना. 


पार 


नगरविकास विभाग 
४था मजला, मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक २७ जानेवारी २०१६ 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ . 

क्रमांक एमयूएन. २०१४ / प्र. क्र . १/ नवि- १८ . - ज्याअर्थी, शासन उद्घोषणा, नगरविकास विभाग क्र . एमयूएन . २०१४ /प्र. क्र . १/ नवि -१८ , 
दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१४ नुसार प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्र, दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१४ अन्वये 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ ( १९६५ चा महा. ४० ) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम " 
असा करण्यात आला आहे.) याच्या कलम ६ चे पोट -कलम (१) खंड ( क ) मधील तरतुदीनुसार, महाराष्ट्र शासनाने बुलढाणा जिल्ह्यातील नांदुरा 
नगरपरिषदेच्या क्षेत्रामध्ये बदल करण्याच्या दृष्टीने व ते क्षेत्र अनुसूची “ अ ” मध्ये समाविष्ट करण्यासाठी अधिसूचना काढण्याच्या आपल्या 
प्रस्तावावर आक्षेप मागविले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, अधिसूचनेत नमूद कालावधीत जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांच्याकडे कोणतेही आक्षेप/ हरकती प्राप्त झालेल्या नाहीत ; 

आणि ज्याअर्थी, भारताचे संविधानाच्या अनुच्छेद २४३- थ च्या खंड (२) मध्ये नमूद केलेल्या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाला , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ अ ” मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्राचा समावेश करून नांदुरा नगरपरिषदेच्या सीमांमध्ये फेरफार करणे इष्ट वाटते . 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ६ चे पोट - कलम (१ ) मधील खंड ( क ) अन्वये प्रदान केलेल्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर 
करून महाराष्ट्र शासन, याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ चे पोट-कलम ( १) मधील खंड ( क ) मध्ये अनुसूची “ अ ” मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
क्षेत्राचा समावेश करून नांदुरा नगरपरिषदेच्या सीमांमध्ये फेरफार करीत आहे. नांदुरा नगरपरिषदेच्या सुधारित सीमा अनुसूची “ ब ” मध्ये विनिर्दिष्ट 
केल्याप्रमाणे असतील. 


भाग एक - अ ( म.उ. वि.) - ७- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जानेवारी २७, २०१६ / माघ ७, शके १९३७ 


अनुसूची " अ " 


महसुली गावाचे नाव 


अनु - 
क्रमांक 


नांदुरा नगरपरिषदेच्या हद्दीत समाविष्ट 

करावयाच्या क्षेत्राचे सर्व्हे नं . 


( २ ) 


१ 


w 


३ 

४ 
___ ५ 


मौजे नांदुरा खुर्द 
मौजे खुदावंतपूर 
मौजे महंमदपूर 
मौजे अहमदपूर 
मौजे नांदुरा बु . 


. . १७, १८ , १९ , २२ ते ३८ , ४० ते १२७, १३० , १३३, १३७, १३९, १४० 
. . ५ ते १४ 
. . १० ते ७४ 

१८ ते ६७, ७०, ७१ 
. . . ६ ते १४, १९ , २० , २७ ते १८९, १९१ ते २०८ 


पार 


अनुसूची “ब ” 
अनुसूची “अ ” मध्ये नमूद केलेले स्थानिक क्षेत्र समाविष्ट केल्यानंतर 

___ नांदुरा नगरपरिषदेच्या सुधारित सीमा 
क्षेत्र : 
___ १. मौजे नांदुरा बु. मधील सर्व्हेनं . १ ते २१५, अर्थात संपूर्ण मौजे नांदुरा बु. 

२. मौजे अहमदपूर मधील सर्व्हे नं. १ ते ८५, अर्थात संपूर्ण मौजे अहमदपूर. 
३ . मौजे महंमदपूर मधील सर्व्हे नं . १ ते ८० , अर्थात संपूर्ण मौजे महंमदपूर . 
४ . मौजे नांदुरा खुर्द मधील सर्व्हेनं . १ ते १४०, अर्थात संपूर्ण मौजे नांदुरा खुर्द. 
५ . मौजे खुदावंतपूर मधील सर्व्हेनं . १ ते १४ , अर्थात संपूर्ण मौजे खुदावंतपूर . 
६. मौजे रसूलपूरमधील सर्व्हे नं . ६१ व ६३. 


सीमा : 

उत्तर . - मौजे नांदुरा बु. मधील सर्व्हे नं . १ ते १४५ घेऊन पूर्वेकडे मौजे नांदुरा बु. मधील सर्व्हे नं . १४६, १४७, १४९, १५० , १५१, १५२ , 
१५३, १५४ , १५६, १७६, १७७, १७८ , १७९, २०३ व पुढे मौजे अहमदपूर शिवारातील सर्व्हे नं . ४१, ४२, ४३, ४४ , ४८ व पुढे मौजे महंमदपूर 
शिवारातील सर्व्हे नं . ४०, ६१, ४८ व ५० घेऊन पुढे मौजे अहमदपूर शिवारातील सर्व्हे नं . ४९ घेऊन पुढे सर्वे नं . ५० पर्यंत . 

पूर्व. — मौजे अहमदपूर शिवारातील सर्व्हे नं . ५० घेऊन दक्षिणेकडे ज्ञानगंगा नदीपात्राने उजव्या हाताने सर्वे नं . ५० , ५१, ५२, ५३ , 
५४, ५५, ५९, ६०, ६३, ६४, ६५ , ७१, ७२ , ७३ पर्यंत . पुढे नदीपात्र ओलांडून पूर्वदिशेने मौजे नांदुरा खुर्द शिवारातील सर्व्हे नं . ३९, ४० , 
४१, ४२, ४४ घेऊन दक्षिणेकडे वळून मौजे नांदुरा खुर्द शिवारातील सर्व्हे नं . ४५, ५१, ५२, ५३, ५९ , ६१, ६२, ६३, ६४ घेऊन मौजे 
आमसरी शिवाराचे हद्दीपर्यंत . 

दक्षिण. - मौजे नांदुरा खुर्द शिवारातील सर्व्हे नं . ६४ पासून पश्चिमेकडे सर्व्हे नं . ६५, ६६, ६७, ९४, ९६, ९९ , १०७, १०८ , १०९ , ११० , 
११२, ११३ घेऊन उत्तरेकडे सर्व्हे नं . ११४ , ११५, ११६, ११९, १३१ घेऊन नदीपात्र ओलांडून मौजे रसूलपूर मधील सर्व्हे नं . ६१ व ६३ घेऊन पुढे मौजे 
खुदावंतपूरमधील सर्व्हे नं . ४ व ५ घेऊन मौजे नांदुरा बु. मधील सर्व्हे नं . ११४ , ११५ , ११६, ११७, ११८ , ११९ पर्यंत . 
___ पश्चिम . - मौजे नांदुरा बु. मधील सर्व्हे नं . ११९ घेऊन उत्तरेकडे मौजे खुदावंतपूर मधील सर्व्हे नं . १४ घेऊन मौजे नांदुरा बु. मधील 
सर्व्हे नं . १२१, १२२ , १२६, १२७, १२८, १२९ , १३४, १३५, १३६ घेऊन रेल्वेमार्ग ओलांडून सर्व्हे नं . १४४, १४५ पर्यंत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अनिष परशुरामे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जानेवारी २७, २०१६ / माघ ७ , शके १९३७ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
4th Floor, Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 27th January 2016 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965 . 

No . MUN . 2014 /C . R . 1/UD - 18 . — Whereas by the Government Proclamation , Urban Development 
Department, No. MUN . 2014 /C . R . 1 /UD - 18 , dated the 24th February 2014 , Published in the 
Maharashtra Government Gazette , Extraordinary , Part I- A , Central Sub - Division , dated the 
24th February 2014 , the Government of Maharashtra has announced its intention to issue a 
notification in exercise of the powers conferred by clause ( a ) sub -section ( 1 ) of section 6 of the 
Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 
(Mah . XL of 1965 ), with a view to alter the limits of the Municipal area of the Nandura Municipal 
Council in District Buldhana , so as to include therein the local areas specified in Schedule “ A ” 
appended to the said Proclamation ; 


And whereas, no objections and suggestions pursuant to the said Proclamation have been 
received by the Collector of Buldhana District ,within the period specified in the said Proclamation ; 

And whereas, having regards to the factors mentioned in clause ( 2 ) of article 243 -Q of the 
Constitution of India , the Government of Maharashtra considers it expedient to alter the limits 
of the Nandura Municipal Council in District Buldhana, so as to include therein the areas specified 
in Schedule “ A ” appended hereto . 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a ), sub -section ( 1) of section 6 
of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 
(Mah . XL of 1965 ) and of all other powers enabling it in that behalf, the Government ofMaharashtra 
hereby alters the limits of the Municipal area of the Nandura Municipal Council in District 
Buldhana , so as to include therein the areas specified in Schedule “ A ” hereto . The revised 
boundaries of the Nandura Municipal Council shall be such as shown in Schedule “ B ” appended 


hereto . 


Schedule “ A ” 
Description of the local area to be included in the limits of 

the Municipal area of the Nandura Municipal Council 


Mouza 


Serial 
No. 


Survey No. of the areas to be included in the 

limits of the Nandura Municipal Council 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Nandura Khurd 


17 , 18 , 19 , 22 to 38 , 40 to 127 , 130 , 133, 137 , 139 , 140 
5 to 14 


Khudawantpur 


10 to 74 


Mahmadpur 
Ahmedpur 
Nandura Buzruk 


18 to 67 , 70 , 71 


5 


6 to 14 , 19 , 20 , 27 to 189, 191 to 208 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जानेवारी २७, २०१६ / माघ ७, शके १९३७ 


Schedule “ B ” 


Revised Boundaries of the Nandura Municipal Council after 
the inclusion of the local area specified in 

Schedule “ A ” as under 
Area : 

1. Survey No. 1 to 215 of Mouza Nandura Buzruk i.e. entire Nandura Buzruk Mouza . 
2 . Survey No . 1 to 85 of Mouza Ahmedpur i.e. entire Ahmedpur Mouza . 
3. Survey No. 1 to 80 of Mouza Mahmadpur i.e. entire Mahmedpur Mouza . 
4 . Survey No . 1 to 140 of Mouza Nandura Khurd i.e. entire Nandura Khurd Mouza . 
5 . Survey No . 1 to 14 of Mouza Khudwantpur i.e. entire Khudwantpur Mouza . 
6 . Survey No. 61 and 63 of Mouza Rasulpur. 


Za 


Boundaries . 

North . — Alongwith Survey No . 145 of Mouza Nandura Buzruk towards East Survey Nos . 146 , 
147, 149 , 150 , 151, 152, 153, 154, 176, 177, 178 , 179 , 203. Then Survey Nos. 41, 42 ,43, 44 , 48 of Mouza 
Ahmedpur , Survey Nos . 40 , 61 , 48 , 50 of Mouza Mahamadpur upto Survey Nos. 49 , 50 of Mouza 
Ahmedpur. 

East. - Alongwith Survey No . 50 of Mouza Ahmedpur towards South by Dnyanganga river 
bed Survey Nos. 50 , 51, 52 , 53, 54 , 55 , 59 , 60 , 63 , 64 , 65 , 71, 72 upto 73. Then by crossing the river 
bed towards East Survey Nos. 39, 40 , 41 , 42, 44 of Mouza Nandura Khurd . Then towards South 
Survey Nos . 45 , 51, 52 , 53, 59 , 61 , 62, 63 , 64 of Mouza Nandura Khurd upto boundary of Mouza 
Amsari. 

South . — Alongwith Survey No. 64 of Mouza Nandura Khurd towards West Survey Nos. 65 , 
66 , 67, 94 , 96 , 99, 107, 108, 109, 110, 111 , 112 , 113 . Then towards North Survey Nos. 114 , 115 , 116 , 
191 , 131 of Mouza Nandura Khurd . Then by crossing river bed Survey No. 61 and 63 of Mouza 
Rasulpur , Survey No. 4 and 5 of Mouza Khudawantpur and Survey Nos. 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 119 
of Mouza Nandura Buzruk . 

West. — Alongwith Survey No. 119 of Mouza Nandura Buzruk towards North Survey No. 14 of 
Mouza Khudawantpur Survey Nos. 121, 122, 126 , 127, 128, 129, 134, 135, 136 of Mouza Nandura 
Buzruk then by crossing railway track upto Survey Nos . 144 , 145 of Mouza Buzruk . 


LC 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ANISH PARSHURAME, 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


